प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत 
(PMFME) सन २०२३-२४ वर्षाकरिता प्रकल्प 
अंमलबजावणी आराखडयास (PIP) प्रशासकीय 
मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मस्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. WBA २०२३/प्र.क्र.१३१/९-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख :- ११ मे, २०२३ 
वाचा-१. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२०/९-अ, दि. २३.१२.२०२० 
२. केंद्र शासनाचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र. ॥॥-११/१४८/२०२०-/६, दि. ०२.११.२०२२ 
३. नोडल अधिकारी (PMFME) तथा संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा. क्र. पीएमएफएमई/प्रमाप्रस्ताव २१-२२/३३३८४/२०२१, 
दि. २१.०४.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील असंघटित अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील उद्योगांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी 
केंद्र पुरस्कृत Prime Minister Scheme for Formalization of Micro Food Processing Enterprises 
(PMFME) या योजनेस केंद्र शासनाने मान्यता दिळी आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री 
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (Prime Minister Scheme for Formalization of Micro Food 
Enterprises (PMFME) ही योजना राज्यात सन 2020-29 पासून पुढील पाच वर्षासाठी म्हणजे 
सन २०२४-२५ पर्यंत राबविण्यास वरील वाचा येथील दि. २३.१२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी 
देण्यात आली आहे. 


केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सन २०२३-२४ ते २०२४-२५ या 
वर्षातील प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यास केंद्र शासनाने दिनांक २१.०४.२०२३ च्या पत्राद्वारे मान्यता 
दिली आहे. त्यास अनुसरुन सदरहू योजना सन २०२३-२४ मध्ये राज्यात राबविण्याकरिता 
रुपये ४१९०७.७६ लाख एवढया रकमेच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती सदर पत्राद्वारे 
करण्यात आली आहे. 


त्यानुषंगाने,सन २०२३-२४ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) सन २०२३-२४ मध्ये 
राज्यात राबविण्याकरिता रु. ४१९०७.७६ लाख एवढया रकमेच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअयो २०२३/प्र.क्र.१३१/९-ओ 


२. सदरहू निधी खाली नमूद केल्याप्रमाणे त्या त्या प्रवर्गाच्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


सर्वसाधारण | केंद्र मागणी क्र. डी-३ Demand No. 0-3 
प्रवर्ग हिस्सा | २४०१-पीक संवर्धन ता 
102-Food Grain Crop 
१०२-अन्नधान्य पिके (00)(36) Pradhan Mantri Micro 
(00)(34) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना | Food Processing Industry Scheme 
aden धारण) केंद्र हिस्सा (General) 
( (केंद्र हिस्सा ६०%) (Central Share 60%) 
३३-अर्थसहाय्य (२४०१ 8३३९) 33- Subsidies (2401 13339) 
राज्य मागणी क्र. डी-३ Demand No. D-3 
पीक संव 2401-Crop Husbandry 
हिस्सा se पने 102-Food Grain Crop 
१०२-अन्नधान्य पिके (00)(36) Pradhan Mantri Micro 
(००)(३६) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना pe ota Indust Scheme 
eneral) 
(सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४० %) (State Share 40 %) 
३३-अर्थसहाय्य (२४०१ 8३४८) 33- Subsidies (2401 8348) 
अनुसुचित | केंद्र मागणी क्र. एन-३ Demand N-3 
जाती प्रवर्ग | हिस्सा | २४०१-पीक संवर्धन स याता 
789- Special Component Plan for 
७८९-अनुसुचित जातीसाठी feats घटक योजना | _ Scheduled Castes 
०0१- अनुसुचित जाती घटकांतर्गत योजना (0 1 ) Schemes Under Scheduled 
oh सूक्ष्म अन्न दग तसा Caste Component Scheme 
(09)(2&) H सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना | (1°26) Prime —- Minister 
(केंद्र हिस्सा ६०%) Formalisation of Micro Food 
अर्थसहाय्य Processing Enterprises Scheme 
a ७५०१७३१) (Central Share 60 %) 
33- Subsidies (2401 B375) 
राज्य मागणी क्र. एन-३ Demand N-3 
पीक संव 2401-Crop Husbandry 
हिस्सा ल ot 789- Special Component 
७८९ -अनुसुचित जातीसाठी विशोष घटक Plan for Scheduled Castes 
योजना Ss 1 भी 1. yea Scheduled 
अनुसुचित या तका तगत aste Component Scheme 
०१- अनुसुचित जाती घटकांतर्गत योजना (01)27) Prime —- Minister 
(0.9)(219) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया Formalisation of Micro Food 
उद्योग योजना (राज्य हिस्सा Processing Enterprises Scheme 
wi > 
उद्योग योजना (राज्य हिस्सा ४०%) (State Sic 10.0) 
३३-अर्थसहाय्य (२४०१ 8३८४) 33- Subsidies (2401 3384) 
अनुसुचित ।कें मागणी क्र.टी-०५ Demand No.T-05 
जमाती पीक da 2401-Crop Husbandry 
जमाती प्रवर्ग | हिस्सा । २४०१- oA Goan प 
७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना (01) Tribal Area Sub Plan 
oq- जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत योजना (0 1 )(40) Pradhan Mantri/ Prime 
oh सूक्ष्म अन्न उदोग होनन Minister Formalisation of Micro 
(0.9)(80) ल सूक्ष्म अन प्रक्रिया उद्योग योजना Food Processing Enterprises 
(केंद्र हिस्सा ६०%) Scheme (Central Share 60 %) 
३३-अर्थसहाय्य (२४०१ 8३५७) 33- Subsidies (2401 3357) 
राज्य मागणी क्र.टी-०५ Demand No.T-05 
हिस्सा २४०१-पीक संवर्धन 2401-Crop Husbandry 


७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना 

०१- जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत योजना 

(०१)(४१) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना 
(राज्य हिस्सा Yo %) 

३३-अर्थसहाय्य (२४०१ 8३६६) 


796- Tribal Area Sub Plan 

(01) Tribal Area Sub Plan 
(01)(41) Pradhan Mantri/ Prime 
Minister Formalisation of Micro 
Food Processing —_ Enterprises 
Scheme (State Share 40 %) 

33- Subsidies (2401 B366) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः USA २०२३/प्र.क्र.१३१/९-ओ 


३. चालू वर्षी या योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करुन दिल्यानंतर तो प्रथमत: प्रलंबित प्रकरणांसाठी 
वापरण्यात यावा. 


४. संदर्भाकित शासन निर्णय दि. २३.१२.२०२० अन्वये विहित केलेल्या तरतुदींनुसार सदर योजनेची 
अंमलबजावणी करण्यात यावी व त्यानुषंगाने योजना सन २०२३-२४ मध्ये राबविण्याकरिता मार्गदर्शक 
सूचना कृषि आयुक्तालय स्तरावरून निर्गमित कराव्यात. 


५. सदर योजना सन २०२३-२४ मध्ये राबविण्याकरिता नोडल एजन्सी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया 
उद्योग योजना (PMFME) तथा आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक 
अधिकारी तर सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा 
तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने नोडल एजन्सी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) 
तथा आयुक्त (कृषी) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र व राज्य शासनास सादर करावे. 


७. निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये 
उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित अटी व 
शर्ती तसेच वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०५१११२३६०६१६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षंकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


HEMANT GORAKHNATH 
MHAPANKAR 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा. मंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

मा. राज्यमंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद/महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

८) अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअयो २०२३/प्र.क्र.१३१/९-ओ 


९) अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१०) अपर मुख्य सचिव (उद्योग), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
११) अपर मुख्य सचिव, कौशल्य विकास उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१२) प्रधान सचिव (पदुम), कृषी, Rae, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ०3३२ 
१३) सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१४) राज्य नोडल एजन्सी (पीएमएफएमई) तथा आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, पुणे 
१५) राज्य नोडल अधिकारी (पीएमएफएमई) तथा संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोजन), पुणे. 
१६) सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
१७)सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी SIR AGH कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१८)सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१९) महालेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
२०)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
२१) संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई 
२२) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


२३)सह संचालक, SB व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई-३२ 

२४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

५) माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई - 32 

२६) कक्ष अधिकारी (का.१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

२७) कक्ष अधिकारी (अर्थ.-१३/ व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

२८)कक्ष अधिकारी (कार्यासन ६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

२९) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प-विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
३०) कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

३१)निवड नस्ती-९ओ 


AD 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


